मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३, जि. ठाणे 
येथील ऑक्सिजन सिलेंडर रिफिलिंग 
करण्याकरीता करण्यात आलेल्या खर्चाच्या देयकास 
स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधी 
मधून खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१५२/आरोग्य-३ अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास ळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई 
तारीख: ५ ऑगस्ट, २०२०. 


-०] 

rail 

— 
I 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३, जि. ठाणे यांचे पत्र 
जा.क्र/मरूऊ-३/औ.भा./ऑ.प्र.दे./अनुदान/७१५९-६१/२०, दिनांक २८.०७.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


कोविड-१९ या साथ रोगाच्या आपत्ती निवारण्यासाठी मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३, 
जि.ठाणे या रूग्णालयात व जवळच्या रेड क्रॉस रूग्णालयाच्या काही भागात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात 
आलेली आहे. कोविड-१९ या रोगाने संशयित, बाधित रूग्ण, तसेच इतर आवर्यक शास्त्रक्रिया व अत्यावस्थ 
रूग्णांसाठी जास्त दाबाने ऑक्सिजनचा पुरवठा सातत्याने विनाखंड करावा लागत आहे. वरील परिस्थितीत, 
मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३, या रूग्णालयाला ऑक्सिजन सिलेंडर रिफिलिंग करण्याकरीता 
करण्यात आलेल्या खर्चाच्या देयकास स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधी मधून खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३ या रूग्णालयाला ऑक्सिजन सिलेंडर रिफिलिंग 
करण्याकरीता करण्यात आलेला रू. २,४८,७८०/- इतक्या खर्चाच्या देयकास स्वीय wool खात्यामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या निधी मधून खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र महिना व वर्ष देयकाची रक्‍कम प्रलंबित देयकाची 
रक्‍कम 
मे, २०२० रू.६६,५८४/- रू.६६,५८४/- 
जून, २०२० रू.१,०९,५३६/- रू.१,०९,५३६/- 
दिनांक २२ जुले, २०२० पर्यंत रू.७२,६६०/- रू.७२,६६०/- 
एकूण | रू. २,४८,७८०/- रू. २,४८,७८०/- 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक 
४ मे, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शास१नाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५२५४२४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
iment 0 


arashtra, 
‘ment, postalCode=400001, 


Pradip M 
Balkavde 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, मध्यवर्ती रूग्णालय, उल्हासनगर-३, जि. ठाणे. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.ठाणे. 

७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती(आरोग्य-३ अ), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


